RNI No. MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCE /W - 132 / 2013 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


THA 


Ty 


S 


ted 


HAA 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - ४८ ] 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा.-- ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी/ १०९५/ १०१/ डेस्क - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी 

१९९५ . 
( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , आदेश क्रमांक रानिआ/ नप -२००९ /प्र. क्र . १३ / का -६ , दिनांक ५ जून २०१० . 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , आदेश क्रमांक रानिआ/ नप- २०१५/प्र . क्र . १०/ का -६ , दिनांक १० ऑगस्ट 

२०१५. 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ (१- D ) अन्वये 

निकालपत्र 
क्रमांक साशा/ नपा -१८७६ / २०१६. -- लोणंद नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १७ एप्रिल २०१६ रोजी पार पडून त्याचानिकाल दिनांक 
१८ एप्रिल २०१६ रोजी जाहीर करण्यात आला होता . मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी / १०९५/ १०१ / 
डेस्क - ३, दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ अन्वये निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निकाल जाहीर झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांचेकडे मा . राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या रीतीने खर्चाचा हिशोब व प्रतिज्ञापत्र ( Annexure | and Annexure Ill) सादर 
करणे आवश्यक आहे. जे उमेदवार यामध्ये कसूर करतील अशा उमेदवारांना उपरोक्त कलम १६ (१-D ) अन्वये अनर्ह ठरविण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही 
करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मुख्याधिकारी, लोणंद नगरपंचायत यांचेकडील पत्र क्रमांक नपालो/ टे- १० /३७३ / २०१६ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ 
अन्वये अहवाल दाखल करणेत आला आहे. सदर अहवालावरून श्री . बुणगे रोहित रामचंद्र, रा . लोणंद, श्री . कुतवळ विजय भालचंद्र, रा. लोणंद , 
श्री . भोईटे सुदाम महादेव , रा. लोणंद, श्रीमती शेळके वंदना पांडुरंग , रा. लोणंद, श्री. ननावरे प्रविण लक्ष्मण, रा. लोणंद, श्रीमती भंडलकर आशा ऊर्फ 
ताई आबा, रा. लोणंद, श्री. परदेशी योगेश रमणलाल, रा. लोणंद, श्री . शेळके अमोल संभाजी, रा . लोणंद यांनी निवडणूक खर्चाचे संक्षिप्त विवरण भाग 
एक ( Annexure l) व प्रतिज्ञापत्र ( Annexure||l) विहित वेळेत सादर केल्याचेदिसून न आल्यामुळे उपरोक्त उमेदवारांस या कार्यालयाकडून 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ (१- D ) अन्वये उपरोक्तप्रमाणे निवडणूक खर्चाचे संक्षिप्त 
विवरण भाग एक व शपथपत्र विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे तीन वर्षांकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह का ठरवू नयेयाकरिता कारणे दाखवा 
नोटीस क्रमांक साशा/ नपा/ १६१७/ २०१६, दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१६ देणेत आली होती. त्या अनुषंगाने संबंधित उमेदवारांस लेखी म्हणणे दाखल 
करणेकरिता दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१६ ही तारीख निश्चित करणेत आलेली होती . तसेच याबाबतच्या नोटीसमध्ये म्हणणे दाखल करणेसाठी दिनांक १४ 

ऑक्टोबर २०१६ रोजी कोणतेही म्हणणे दाखल न झाल्यास यासंदर्भात काहीही म्हणावयाचे नाही असे समजून उपलब्ध कागदपत्रे पुरावे यांचे आधारे 
एकतर्फीनिर्णय घेणेत येईल असे कळविणेत आले होते . सदरहू निश्चित तारखेस एकही उमेदवार अथवा त्यांचे प्राधिकृत विधिज्ञ या कार्यालयाकडे 
उपस्थित राहिलेले नाहीत . यावरून त्यांना कोणतेही लेखी म्हणणे दाखल करावयाचे नाही असे गृहीत धरणेत येत आहे. 


एच- ७६३, भाग एक - अ ( असा .) (पु . वि . पु .) - ४८ 


( १) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २८ , २०१६ / अग्रहायण ७, शके १९३८ 


सदरहू प्रकरणामध्ये असे दिसून येते की , श्री. बुणगे रोहित रामचंद्र , रा. लोणंद, श्री . कुतवळ विजय भालचंद्र, रा. लोणंद, श्री . भोईटे सुदाम 
महादेव , रा. लोणंद, श्रीमती शेळके वंदना पांडुरंग , रा. लोणंद, श्री . ननावरे प्रविण लक्ष्मण, रा. लोणंद, श्रीमती भंडलकर आशा ऊर्फ ताई आबा , 
रा. लोणंद, श्री . परदेशी योगेश रमणलाल, रा . लोणंद, श्री. शेळके अमोल संभाजी, रा. लोणंद यांनी निवडणुकीचा खर्च सादर करण्याची मुदत दिनांक 
१८ एप्रिल २०१६ रोजी जाहीर झालेल्या निकालापासून एक महिना म्हणजेच दिनांक १८ मे २०१६ पर्यंत होती . या कालावधीत त्यांनी मा . राज्य निवडणूक 
आयोगाने निर्धारित केलेल्या प्रपत्रांमध्ये व विहित वेळेत निवडणुकीचे खर्चाचे संक्षिप्त विवरण भाग एक ( Annexure l) व प्रतिज्ञापत्र ( Annexure III ) 
दाखल केलेले नाही . 

सबब महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१D), मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील 
आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २००९ / प्र. क्र . १३ / का - ५ व का . ६, दिनांक ५ जून २०१० व मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य आदेश क्रमांक 
रानिआ/ नप -२०१५/ प्र . क्र . १० / का -६, दिनांक १० ऑगस्ट २०१५ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी खालीलप्रमाणे 
आदेश पारित करीत आहे . 

आदेश 


लोणंद नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक १७ एप्रिल २०१६ मधील खालील उमेदवार यांना उपरोक्त निकालपत्रात नमूद केलेप्रमाणे 
निवडणूक खर्चाचे संक्षिप्त विवरण भाग एक ( Annexure I) व प्रतिज्ञापत्र ( Annexure lll) विहित मुदतीत सादर न केल्याचे कारणास्तव मी , अश्विन 
मुदगल, जिल्हाधिकारी, सातारा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१ - D अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही नगरपरिषद/ नगरपंचायतीमध्ये परिषद सदस्य होण्याकरिता या 
आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांकरिता अनर्ह ठरविण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


उमेदवारांचे नाव 


TY 


- 


लोणंद नगरपंचायत , लोणंद 


- 


- 


श्री . बुणगे रोहित रामचंद्र 
श्री . कुतवळ विजय भालचंद्र 
श्री . भोईटे सुदाम महादेव 
श्रीमती शेळके वंदना पांडुरंग 
श्री . ननावरे प्रविण लक्ष्मण 
श्रीमती भंडलकर आशा ऊर्फ ताई आबा 
श्री . परदेशी योगेश रमणलाल 
श्री. शेळके अमोल संभाजी 

अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 


- 


- 


- 


सातारा, २४ नोव्हेंबर २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE. 


